पुराचा संभाव्य धाका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत 
कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टिने पूररेषेची आखणी 
करणे व निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्राचा उपयोग करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र पूरनि-२०१८/(१८२/२०१८) सिं.व्य.(महसूल ) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक:-३ मे, २०१८ 


वाचावे :- शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्छलू -१०८९/२४३/८९/ सिं.व्य.(कामे), दि. २.०९.१९८९, 
दि.२१.९.१९८९ 


प्रस्तावना :- 

पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र एफडीडब्लु १०८९/२४३/८९/ सिंव्य (कामे) दि.२.९.१९८९ 
व दि.२१.९.१९८९ अन्वये पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न 
होण्याच्या दृष्टीने पूररेषेची आखणी करण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

नदीच्या निळया पूररेषेच्या आत निषिध्द क्षेत्रात व लाल पूररेषा व निळी पूर रेषा यांच्यामधील नियंत्रित 

क्षेत्रात शहरांच्या ,गावांच्या, तिर्थक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने नदीवर पूल बांधणे,पूलाचे दोन्ही बाजूने पोहोच 
रस्ते तयार करणे, शहराच्या विकास आराखडयानुसार नदीच्या बाजूने जाणारे रस्ते, उद्याने व जॉगींग ट्रॅक 
तयार करणे तसेच पूरसंरक्षक कामांतर्गत नदीच्या तीरालगत पूर संरक्षक भिंत बांधणे,घाट बांधणे या शिवाय 
गॅस पाईपलाईन क्रॉसिंग करणे ,विद्युत वाहिनी क्रॉसिंग करणे, नदीच्या कडेने ड्रेनेज पाईप लाईन 
टाकणे,मल:निसारण प्रकल्पाचे काम करणे, इ. प्रकारच्या सार्वजनिक स्वरुपाच्या अपरिहार्य कामांसाठी 
संबंधित शासकीय / निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था कडून ना-हरकत प्रमाणपत्रांची वाढती 
मागणी, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यातील विविध नदीनाल्यांवर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या व 
बांधकामाधीन प्रकल्पांची संख्या ,काळानुरुप बदलेले पर्जन्यमानाचे स्वरुप, पूरनियंत्रण व पुराचे अंदाज 
वर्तवण्याबाबत उपलब्ध अत्याधुनिक यंत्रणा इत्यादी गोष्टींचा एकत्रित पणे विचार करण्याची आवश्‍यकता 
निर्माण झाली आहे. 

शासन परिपत्रक क्र न्यायप्र -२०१४ प्र.क्र.४२४/२०१४ सिंव्य (म), दि.२.३.२०१५ , अन्वये 
जलसंपदा विभागामार्फत पूरक्षेत्र व WR AGRI व आराखडयांना मान्यता देण्यात येते. तथापि 
पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र एफडीडब्ंलु १०८९/२४३/८९/ सिंव्य (कामे), दि.२.९.१९८९ व 
दि.२१.९.१९८९ अन्वये नदीच्या निळया पूररेषेच्या (Blue Line) आत निषिध्द क्षेत्रात (>/०॥०॥५/७ Zone) 
आणि लाल पूररेषा(360 Line) व निळी पूर रेषा(81॥8 Line) यांच्यामधील नियंत्रित atara(Restrictive 
Zone) सार्वजनिक सुविधांच्या दृष्टीने आवश्‍यक नेमकी कोणती अपरिहार्य कामे घ्यावीत याबाबत अधिक 
स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यादृष्टीने एकत्रित 
सुधारित / अद्ययावत सूचनांचा समावेश करुन आता खालील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरनि-२०१८/(१८२/२०१८) सि.व्य.(महसूल ) 


परिपत्रक - 
१. पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र एफडीडब्लु १०८९/२४३/८९/ सिंव्य (कामे) दि.२.९.१९८९ व 
दि.२१.९.१९८९ अद्ययावत करण्यात येत आहे. 


२. पूरक्षेत्रातील जमिनीच्या वापराबाबत धरण सुरक्षितता संहिता (Dam safety Manual) प्रकरण ८/ 
१९८४ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे महत्वाच्या पूररेषा हया मुख्यत्वेकरुन दोन प्रकाराच्या 
आहेत. निषेधक पूररेषा ( Blue Line) व नियंत्रक पूररेषा ( Red Line) . 

ae निळी पूररेषा (Blue Line) :- 

निळी पूररेषा (Blue Line) ही खालीलपैकी येणाऱ्या जास्तीत जास्त विसर्गाच्या पाणी 
पातळीला आखलेल्या रेषेला संबोधण्यात यावी. 
अ) सरासरीने २५ वर्षातून एकदा (9 in 24 year) A ARAN (Frequency) येणारा पूर विसर्ग 
किंवा 
ब) प्रस्थापित नदीपात्राच्या विसर्गक्षमतेच्या दिडपट विसर्ग. 
४. लाल पूररेषा (Red Line) :- 
लाल YR (Red Line) ही खालीलपैकी येणाऱ्या विसर्गाच्या पाणी पातळीला आखलेल्या रेषेला 
संबोधण्यात यावी. 
अ) ज्या भागात धरण नसेल तेथे :- सरासरीने १०० वर्षातून एकदा (१॥॥ १०० year) या वारंवारीतेने 
(Frequency) येणारा पूर विसर्ग. 
ब) ज्या भागात धरण असेल तेथे :- प्रकल्पाच्या संकल्पनातील सांडव्यावरून वाहणारा संकल्पित 
महत्तम पूर विसर्ग अधिक धरणाखालील पाणलोट क्षेत्रातून येणारा अपेक्षित १०० वर्षातून येणारा 
(१॥॥ १०० year) या वारंवारीतेने (Frequency) येणारा पूर विसर्ग. 
च. निषिध्द क्षेत्र (Prohibitive Zone) :- 
नदीच्या उजव्या तीरावरील निळी पूर रेषा (Blue Line) ¢ नदीपात्र ते डाव्या तीरावरील निळी रेषा 
(Blue Line) या मधील क्षेत्राला निषिध्द a (Prohibitive Zone) म्हणून संबोधण्यात यावे. 
६. fafa (Restrictive Zone) :- 
नदीची निळी पूररेषा (Blue Line) ते त्याच तीरावरील लाल पूररेषा (Red Line) यामधील 
क्षेत्राळा नियंत्रित at (Restrictive Zone) संबोधण्यात यावे 
७. निषिध्द क्षेत्राचा (Prohibitive Zone) उपयोग फक्त मोकळया जमिनीच्या स्वरुपात उदा. उदयाने 
खेळाची मैदाने किंवा हलकी पिके घेणे , ज्याठिकाणी पिके घेण्याचा हक्‍क पारंपारिक वापरामुळे प्रस्थापित 
झाला आहे san ठिकाणी (उदा. नदीपात्राजवळ करण्यात येणारी कलींगड / टरबूज / खरबूज इ.ची 
लागवड सार्वजनिक शौचकूप व मल:निस्सारण सुविधा ) अशा सारख्या कारणांसाठीच केला जावा की जेणे 
करुन नदी प्रवाहात कोणताही अडथळा येणार नाही , नदीची वहनक्षमता कमी होणार नाही व नदीच्या 
काटछेदात कोणताही बदल होणार नाही . 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरनि-२०१८/(१८२/२०१८) सि.व्य.(महसूल ) 


८. नियंत्रकक्षेत्राचा (18591॥1०॥/8 Zone) उपयोग खालील कारणांसाठीच केला जावा . 


i) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक व अपरिहार्य मल:स्सारण योजना . 


॥)सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक व अपरिहार्य सार्वजनिक रस्ते की जेणेकरुन सदर 
रस्त्याची माथा पातळी निळया पूररेषा पातळीच्या वर असेल. सदर पातळी किती वर असावी याची 
निश्चिती संबंधित Indian Road Congress Code मधील तरतुदींनुसार करावी. 


॥) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक व अपरिहार्य पाणीपुरवठा पाईपलाईन,गॅस पाईप लाईन , 
ड्रेनेज पाईपलाईन की जेणेकरुन सदर पाईप लाईन भूमिगत असावी व त्यामुळे नियंत्रित क्षेत्रातील 
नदीच्या काटछेदात कोणताही अडथळा येऊन त्यात बदल होणार नाही. 


iv) नियंत्रित क्षेत्रातील बांधकामांच्या तळमजल्याच्या जोत्याची पातळी लाल पूररेषा पातळीच्या वर 
सुरक्षित उंचीपर्यंत असावी की ज्यामुळे पूरपातळी नियंत्रक क्षेत्रात जास्त वाढण्यापूर्वी तेथील 
नागरिकांना सुरक्षितस्थळी सहजपणे जाता येईल. तसेच या क्षेत्रामध्ये येणारा संभाव्य पूर व तसेच 
पुरामुळे होणारी जिवित हानी व मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी हया क्षेत्रातील लोकांना, 
जनावरांना व वस्तुंना अल्पावधीची पूरसूचना मिळताच हे क्षेत्र तातडीने सोडून सुरक्षित स्थळी जाणे 
शक्‍य होईल. 

ठू उपरोक्त मुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद उपयोगांमुळे नदी प्रवाहात कोणताही अडथळा येणार नाही , 
नदीची वहनक्षमता कमी होणार नाही व नदीच्या काटछेद क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही , याची दक्षता 
घेण्यात यावी . प्रवाहाला अडथळा आणणारे बांधकामाविरुध्द मुख्य अभियंता कारवाई करण्यास सक्षम 
असतील. निषिध्द (Prohibitive Zone) व नियंत्रित क्षेत्रात (Restrictive Zone) करावयाच्या सदर 
सार्वजनिक कामांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी संबधित विभागाची / स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल 
व संभाव्य पुरामुळे होणाऱ्या जिवीत व वित्त हानीस संबधित विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार 
राहील व त्याअनुषंगाने SHAT न्यायालयीन प्रकरणास संबधित विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था 
जबाबदार असेल. 


१०. वरील बाबींचा विचार करुन पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी व निषिध्द व नियंत्रित क्षेत्राची 
निश्चिती करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक पूररेषा आखून देण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडे जिल्हाधिकारी , 
स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अन्य विभागाकडून मागणी प्राप्त झाल्यास जलसंपदा विभागाच्या संबधित 
क्षेत्रिय मुख्य अभियंता यांनी शासन परिपत्रक क्र न्यायप्र -२०१४ प्र.क्र.४२४/२०१४ सिंव्य (म), दि.२.३.२०१५ 
अन्वये कार्यवाही करावी. 

११. जलसंपदा विभागाचे कार्यक्षेत्र नदी किनारी पूररेषेची आखणी करण्याइतपतच मर्यादित असल्याने 
निषिध्द क्षेत्रातील व नियंत्रित क्षेत्रातील उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेली सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने 
अपरिहार्य व आवश्यक कामांना जलसंपदा विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता राहणार नाही . 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक 


क्रमांकः पूरनि-२०१८/(१८२/२०१८) सि.व्य.(महसूल ) 


तथापि, पर्यावरण विभाग/ इतर विभाग/ स्थानिक संस्था/ इतर शासकीय विभाग यांची वैधानिक मान्यता 


आव्यक असेल तर ती स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी. 


१२. सदर 


दि.१३.४.२०१८ 


नवि -९ दि.१९ 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


हासन परिपत्रक विधी व न्याय विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८८-२०१८/₹ 
व नगरविकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. टिपीएस -१०१८/अनौस.५/२०१८/ 


.४.२०१८ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०३१८०१५९५७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत :- मा. 


Digitally signed by C. A. Birajda 
DN: c=IN, ०-6 it Of Mah ht =Wat 


Department, postalCode=400032 
॥0|001 seen: 
2.5.4.20=bf1b26f0a8fl d09e25cd9d6bf37b84d8e843d220d27 


2afl2bd94b7eee7 17c5fa, cn=C. A. Birajd 
Date: 2018.05.03 18:06:32 +05'30' 


(च.आ.बिराजदार) 
सचिव (लाक्षेवि) 
राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 


३. मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई, यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 


. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई, यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


८. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


-0 
= 
es 


महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
.अ.मु.स (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
.अ.मु.स (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.अ.मु.स. (पर्यावरण) यांचे स्वीय सहायक, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (नगरविकास) यांचे स्वीय सहायक, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
Ud महासंचालक, जलसंपदा विभाग, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरनि-२०१८/(१८२/२०१८) सि.व्य.(महसूल ) 


२०. सर्व विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
२१. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
२२.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 
२३. संचालक, नगररचनाकार, पुणे, 
२४. सर्व मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, जलसंपदा विभाग, 
२५. जलसंपदा विभागातील सर्व सहसचिव व उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. सर्व अधीक्षक अभियंता/अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, जलसंपदा विभाग, 
२७. ग्रंथालय, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
२८.सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन, संग्रहार्थ, 


es 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


